षष्ठ खंड 


[ विकट चरित्र ] 


ब्रह्मपंचकाचे. स्वरूपवर्णन 


सत :- मुनिहो! दक्षाने विचारल्यावर मुद्रळाने कल्याणकारक 
बरिकटचरित्र सांगितले. ते असेः एकदां आदिमाया आपल्या 
ली, महाठक्ष्मी, महासरखतो इत्यादि देवीसख्यांशी बोळत 
गढी: असतां महाकाळीप्रसुख मुख्य देवांनी आदिमायेस विचारले 
(यादि चारी पुरषार्थं देणारी समरूप व सर्वप्रकाशिनी अशी 
द सशक्तोची मूळ प्रकृती असतां, तू नेहमी गणपतीचे ध्यान 
तेस, त्याची प्रजा करतेस व त्याची नांवे घेतेस, याचे रहस्य 
काय! कृपा करून तूं आम्हांस उपदेश कर, ह्मणजे आम्हीही 
शाची उपासना करण्याचा निश्चय करू. आदिदेची : - सख्यानों ! 
आषां चोधांची उत्पत्ति गणपतिपासून झाली आहे. (१) 
परी स्वः, जे सवै नामरूपात्मक आहे त्यामध्ये वास्तव्य करते. 
बागरुपामकाळा जन्ममृत्यु आहे; ' मला असत्‌ स्तानेद- 
म! ब्रह्म म्हणतात. (२) ह्या उत्पत्ति-निनाश पावणाऱ्या 
'ागरूपामक वस्तूंची जी अभिमानी देवता, जी आधार देवता 


en 


afte 


१८४ 


आहे, ती तूर्य दोय. तिठा त च सद ' हणतात, 
(३) बरीळ असदा सदलह यांची जी साम्यावस्था तो विष्णु होय, 
याळाच ' साम्यरूप ' असे म्हणतात. नामरूपे अनंत असतात, पण 
यांचा अभिमानी एकच असतो. या दोघांची हणजे सदसतांची जी 
साम्यावस्था ती आनंदमय आहे. हेच विष्णूचे स्वरूप आहे. सदपततांचा | 
जो अमेद तो विष्णु होय. (४) या सत्‌, असत्‌ व सम यापैकी 
कोणतेही रूप नसणे ते ' नेति ' रूप आहे. हे शिवाचे खरूप 
सत्‌, असत्‌ व सम या तिन्हीचे अंतर्यामी तुर्य हणजे चतुर्थ ब्र 
आहे. हे शिवरूप, मांगीळ तिन्ही रूपापेक्षा श्रेष्ट आहे. या चौघांचा 
ज्ञो संयोग ह्मणजे सत्‌, असत्‌, सम त नेति या चारी ब्रह्मामधीढ | 
जो मेद आहे त्याचा नाश ज्याने होतो तो संयोग ' स्वानंद ब्रह्मश | 
आहे. हा स्वानंद स्वसंवेय आहे, हा दाखविता येणार नाही, किवा | 
सांगूनही समजणार नाही, हे स्वानंदी ब्रह्म, एक योगसेवा केही | 
तरच प्राप्त होईल. | 


संयोग-वियोग 


(१) येथे त्वंपद, तत्‌पद व असिपद यांची व्यवस्था अशी 
आहेः “ असि ' पदामध्ये असत्‌, सत्‌, सम, नेति ब खानंद 
ह्या सर्वात स्वसंवेद्य व स्वानंद त्रह्मांचा निवास असतो. ' तत्‌! 
पदामध्ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति यांची निमित्तमात्र असणारी निगुण । 
आम्मस्वखूपी ब्रह्मे आहेत. “त्वं ' पदाचे ठिकाणी जागृत, स्वन) | 
सुपुप्ति, तुरीय, यामध्ये अभेद स्वरुपाने असणारी सगुण आलह | 
ह्मे आहेत. या प्रकारे हा सत्रं आत्ममूळक विस्तार ग्य येथे 
असदादि ब्रम्हांचा संयोग पर्ण व स्वसवेद्य होतो. तोच स्वानंदस्वख्पी 


१८५ 


न ह आहे. या स्वसंवेद्य ब्रह्माची प्राप्ति अस्तिस्वरूपी संप्रज्ञात 
मत व्हावयाची असते. आता वर जी पांच ब्रह्मांची मालिका 
ती आहे. १ ञ्यावरच ब्रह्माचा आरोप केला भाहे, ल्या 
वपन ( हणजे सर्व पांची ब्रह्मापासून ) निर्विकारी आत्मा 
ड काढला म्हणजे अयोग सिद्ध होतो. नंतर वर सांगितलेला 
हग व आता सांगितलेला अयोग यांचा योग केला म्हणजे आत्मा 
य पावती. हाच गणेशयोग आहे. “ हा आम्मा ब्रह्म आहे F 
ति येथे प्रमाण आहे. ' दंच प्रत्यक्ष तच आहेस ' भयर 
९ वत्र अभेद आहे, जगत्‌ जीब आणि ब्रह्म यांच्यामध्ये भमेद 
द असे सिद्ध करते. 

सिद्धिबुद्धिस्वरूप वर्णन 
| (२) पुनः, अनेक प्रकारची भ्रांति उत्पन्न करणारी जी माया तिचे 
लव सिद्धी आहे; आणि भ्रांतिचा नाशा करणारी जी शक्ति स्या 


बद नगरीमध्ये राहतो. तो झांतिमय आहे. त्याळा सिद्धीपासून 
न बुद्वीपासून लाभ असे दोन पुत्र आहेत. 


चित्तपंचक वर्णन 


(३) चित्ताच्या पांच बृत्ति आहेत. त्यांची नावे क्षिप्त, मूढ, 
, एकाग्र आणि निरोध अशी होत. हेच चित्तभूमिपंचक दोय. 
अ) संसारामध्ये व व्यवहारामध्ये चित्त रममाण झाले. म्हणजे खाळा 
असे म्हणावे. हे योगाच्या बिळकुळ उपयोगी नाही; पण याचा 


वे नाव बुद्धि असे आहे. ह्या सिद्विबुद्धीचा स्वामी श्रीगणेश | 


बठक जो चिंतामणि तो योगोपयोगी आहे. (आ) भ्रमिष्ट लोक | 


A शा या आ Ed 


१८६ 


-्याच्यायोगाने पिशाच्चासारखे आचरण करतात, झा चित्ता 
असे हणावे. याचाही उपयोग योगाभ्यासाळा नाही, तथापि &. 
अंतयामी राहणारा चिंतामणि उपयोगी आहे. (इ) ज्याच्य 
संसाराचा वीट आल्यामुळे दुःख होते. पण ब्रह्मानुमव ! 
मिळणारे जीवनमुक्ताचे सुख प्राप्त होत नाही, त्याळा विश्ठि 
म्हणावे. याचाही योग'म्यासाला उपयोग नाही. पण खाच्या 
भसणाऱ्या चिंतामणीचे मात्र घ्यान करावे. ( ई ) श्रुतीच्या 
' अन हे ब्रह्म आहे ' असे ज्या वितर्काच्या अनुगत अस 
स्थूल ब्रह्माचे ज्ञान होते, तो योग संप्रज्ञात समाघीच्या 
प्रात होतो. याला वितर्कानुगत योग म्हणावे. दुसरा विचार 
चुगत संप्रज्ञात योग आहे. ज्या श्रुतीच्या अम्यासाने ' 
ब्रह्म आहे, मन ब्रह्म आहे, विज्ञान ब्रह्म आहे, ' आशा विच्या 
सूक्ष्म ब्रह्माचे ज्ञान कळते तो विचारानुगत (विचारा 
होणारा ) संप्रज्ञात योग आहे. आनंदानुगत संप्रज्ञात योग हा तिर 
योग आहे याचा अनुभव सुषुसीमध्ये (गाढ निद्रेमध्ये) आर 
रूपाने येतो. याच्याही पलीकडे जी तुरीया अवस्था आहे, तिचा ह 
जो अहंभाव (अहंभृति, स्वज्ञान ) त्याच्या रूपाने ब्रह्म प्रकट हे 
ह्या चार वितर्कांनुगत, बिचारानुगत, आनंदानुगत व अस्मिता 
नामक ब्रहाज्ञानाच्या चारी अवस्थांमध्ये चैतन्य स्वरूपाने २ 
जो आम्मा तोच वर. सांगितलेला चिंतामणि आहे. (उ) झा 
अवस्थांमध्ये एकाग्र चित्त झालेले जे ज्ञान त्याच्या ठिकाणी पूर्ण बे 
उत्पन्न झाडी म्हणजे ल्याला चित्तनिरोध असे म्हणावे. ही क्र 
ग्राप्त होऊन येथे स्थित असणाऱ्या चितामणीचें ज्ञान योगमन 
झाले म्हणजे मोठे कार्य होते. असो. “ग या अक्षराने 


-- ८७ 


| संयोग प्रकट होतो व “ण ' या भक्षराने त्यांचा अयोग | 
तो. या संयोगायोगांचा योग गणपति आहे; आम्ही चारही 
यचे केवळ दास आहोत. म्हणून मी गणपतीचे नित्य ध्यान | 
| हल्ल लाचे भजन, जन करे. हे योग वर्णन ऐकून महाकाली- | 
दवि देवीना भति आश्चर्य वाटले. त्यांनी पूज्यमावाने भादिशक्तीळा 
कार केला; आणि तिला विचारले की, आम्ही ' कोणत्या 
हीते गणेशडपासना केली असतां, आमच्या अंत:करणातीळ विषय- 
जाव बुसुक्षा, यांचा नाशा होईल! ' 


snp 32 


_उलंधराची उत्पत्ति. शंकरद्वारा जलंधराचा नाज | 


 ददिशक्ति म्हणाळी, ऐकः एकदां पार्वतीची थट्टा करावी 

ने केडासपति रोकराने राक्षसाचे स्वरूप धारण केळे. राक्षस 
न पार्वती धावरलो; पण शंकरदरीनाला आलेल्या म्हेंदाने तिळ 
दिड ब त्या राक्षसावर आपले बत्र सोडले. शंकराने तो ब 
र सहजासहजी निष्फळ केला; आणि इंदाडा शिक्षा करण्यासाठी 
आपल्या तिसऱ्या डोळ्यांतून अग्नि उत्पन्न केला. इतक्यात तेथे देब 
गु बृहस्पति आळे आणि त्याने सर्वांची गेरसमजूत नाहीशी केळी 
' „ग शंकराने उतपन्न केलेल्या अग्नीचे काय कराते हे कोणासही कांडी 
ता. शेवटी शंकराने त्याला सांगितले की, “तुळा मी समुद्रांत 
फेकून देतो. तेथे तुळा असुरयोनि ग्राप्त होईछ, तूं जगद्विजयी 
शी, पण तू धर्मलोप करशील. तुळा कोणताही प्राणी मारू 
शकणार नाही. मुळा! तुळा वृंदा या नांवाची खी मिळेळ. ध्यानांत 
ख की, तिचे पातित्रत्स नाद्वीसे झाळे म्हणजे तुझा नाझ मी करीन.' 
हसे बोळून ब त्या मुलास फेकून देऊन, शंकर ध्यानस्थ झाळा. 


र 
4 | 
! 


१८८ 


आप्रमाणे शंकराने समुद्रांत फेकलेल्या अग्रीने जलधर या नावाने आप. | 
शास प्रकट केले. त्याचे सर्व संस्कार समुद्राने मोठ्या प्रेमाने केले 
पुढे जळेधराने ब्रह्मांड विजय करून बृन्देशी लयन लावले. ताचा 
राज्यांत कमैळोप ब धर्मळोप पूर्ण झाळा. विषयासक्त होऊन जट 
डन्मत्तपणे काळक्रमणा करू लागला. पुढे एके दिवशी 1 
पार्वतीच्या स्वरूपाचे वणन जलळंधरापाशी केले. ते ऐकून पानी. | 
प्राप्तीसाठी, जळंधराने कैलासावर स्वारी केली. या युद्धात देवांचा a 
भव झाला ब ते रानाबनांत निघून गेले. तेथे त्यांनीं गणेशाचे आर. £ 
धन सुरू केले. शंकर व विष्णु मात्र लढत होते. हे युद्ध चारले | 
असतां विष्णुने जळंधराचे रूप धारण केळे आणि बृन्देचे पातित्र्य | 
हरण करण्याचा यत्न केळा पण तो सिद्धीस गेला नाही, उट, 
ृन्देने त्याला शाप दिला की, “तुळा दगडाची स्थिती प्राप्त होईछ | 
म्हणून विष्णुही गणपतीचे आराधन करू छागळा युद्धांत पराम | 
पाबल्याबर रांकरही तेच करीत होता. प्रसन्न होऊन गणपत्तोनी 
शंकराला जळंधरबधासाठी सुदरीन चक्र दिले व विष्णूला सांगितठे 
की, 'बृन्देविषयीचा तुझा प्रयत्न आतां सिद्धीला जाईल. तू त्किहे 
जा. तुळा तिच्या शापामुळे शालिग्राम रूप आल्यावर तुझी सर्व डोक | 
अक्तिने पूजा करतील. ' हे ऐकून शंकर व विष्णु हे खकार्याग | 
निघाले. पुढे बृन्देचे पातित्रव्य भ्रष्ट झाल्याबरोबर, शंकएने 
जळंधराचा वध केळा इकडे, ' विष्णूने आपल्याला फसवून | 
खसुखार्थ नीतीभ्नष्ट केले आणि आपल्या पतीचा वध करबिा | 
हे समजल्यावर बृन्देने अग्निका्े भक्षण केली. वृन्दा मेल्यामुळे 
विष्णूळा अनावर वियोग-दुःख झाले. तेंव्हा देवांनी मध्यस्थी करून 
पुनः जिवंत झालेली वृन्दा ब विष्णु यांचा विवह घडवून आह 


१८९ 


ऱ्य वृन्दा यांचे लप्न प्रतिवर्षी कार्तिक शुद्ध द्वादशीला 
(द ण अजूपर्यंतही लावतो; त्याचे कारण हे असे आहे. 


राक्षसाची उत्पत्ति ० त्रिगुणात्मक 
चराचराची परंपरा ० गणेशयोग 


दां बृन्देचा विरह विष्णूला झाला होतां तेंव्हा दुःखातिशब 
न याचे बीर्य स्खलन झाले व त्यापासून एक राक्षस उत्पन 
ल. त्याचे नाव कामासुर ठेवले. त्याने यजुर्वेदीय रुद्र मंत्रानी 
करावी उ्ष्ट तपश्चर्या केली आणि शंकर प्रसन्न झाल्यावर | विश्व- 
ब जीवाच्या हातून मृत्यूचा अभाव ' हे वर मागून घेतले. 

ड मासुराने राक्षसांची सेना तयार करून, जगदूविजयाला 
अगोदर आपणास राज्याभिषेक करून घेतला. नंतर 

र आपली सत्ता स्थापन करून, स्वर्गलोकी इंद्रादि देवांचा 
गभव केळा त्यांस ह्याने स्थानभ्रष्ट केले. पाताळळोकीही कामासुराचे 
य प्रस्थापित झाळे. पुढे सब्य, वैकुंठ व केलास या ळोकांवर 
हाया करून त्रह्मादि . देवांस त्याने अरण्यात पाठविले. असा हा 
द्वांबविजय पूणे झाल्यावर, कामासुर विषयभोगामध्ये दंग होऊन 


गे कर्मडोप झाल्यावर, देवांची योगक्षेमासबधाने तारांबळ झाली. 
आता पुढे काय करावे ' ही सिता देवास पडली. तेव्हा तेथे 
ुहडनाम्क एक महा गणेशभक्त आला त्याने 'स्वानंदवासी 
पतीचे ध्यान करण्यास व एकाक्षरी मंत्राचा जप करून गणपतीचे 
| आराधन करण्यास ळागा ' असा देवास उपदेश केला. देवांनी 


i $ 
आनंदाने काळक्रमणा करीत राहिली. शिळारूपी विष्णु 


ग. लाच्या राज्यात धमांचा लोप व अधर्माचा विजय झाडा. या | 


es 


देडकारण्यांत जाऊन, मयूरेश नामक क्षेत्र आहे, तेथे ताकी 
करण्यास आरंभ केला. हे क्षेत्र प्रलयकालीुद्धा नाहीसे होत 
ब्रठयकाली या क्षेत्रात स्वानदवासी विघ्नेधर योगनिद्रा वेत 
गणपतीच्या निःश्रासापासून ्रकृतिपुरूषादि त्रिगुणात्मक ग 
तत्त्वांचा जन्म, विराटस्वरूप, पंचमहाभूतांची उत्पत्ति, जीवांची उत... 

' नाभीपासून ब्रह्मदेवाची, मुखापासून विष्णूची, नेत्रापासून रबा 
दक्षिण अंगापासून सूर्याची व माझी उत्पत्ति झाली, अशी र 
त्रिगुणात्मक चराचराची परंपरा उत्पन्न झाली. आह्मी सगळयांनी 
ज्ञान मिळविण्यासाठी पुष्कळ वर्षे तपश्चर्या केली, तेंब्हा शेवरी. 
आमच्या प्रत्येकाच्या हृदयात नर-गजरूपी आकृति प्रकट 
ह्या काय साक्षात्कार आहे, हे आह्यास समजेना. तेन्हा आ 
झाली की, “ बुझी सर्वानी झझुंडीनामक भक्ताकडे जावे, साइन 
गणेशयोगाची दीक्षा ध्यावी व "नंतर ब्रह्मज्ञान समजून यावे, 
मग आह्यी ृुंडीढा शरण गेलो; आणि त्यापासून गणेशयोगाचे 
ब गणेशत्रह्माचे ज्ञान करून घेतले. आह्यास त्याने पुष्कळच गोष्ट 
सांगितल्या. त्यात भक्तांच्या संरक्षणासाठी भक्तवतसळ 
देहधारी होतो, ढे इत्त ऐकून आल्यात फार संतोष झाला, ह... 
कामासुराचा वध होऊन आम्ही आमच्या स्वस्थानी जाऊं ... 
श्रद्धा आमच्या अंतःकरणात उत्पन्न झाली. झुंडीने आद्यात 
सांगितले की, गणपतीची तिन्ही लोकांत तीन स्थाने आहेत, 
स्वर्गात कैलास, पाताळात शेषमंदिर आणि पृथ्वीवर मयूएपुरी, ह 
मुख्य गणेशक्षेत्रे आहेत. प्रकृति ( जडजगत ) व आत्मानामक पुरुष 
या दोघांचा संयोग ज्यामध्ये होतो तेथे स्वानंदवासी गणेश गो. 
लाचे ज्ञान केवळ गणेशयोगानेच स्वतःला प्रकट ज्ञात होते.  । 

| 


१९१ 
क्षेत्राच्या द्वारांचे वर्णन 

| आता क्षेत्रांची दारे सांगतो:- या क्षेत्राच्या पश्चिमअंगापासून इच 
हपौ ' असत्‌ ब्रह्म ' उन्न झाले, तेच रति आणि काम ( भोग्य अशि 
| औक्ता ) याच्या ऐक्याचे स्थान असणारे, पहिले द्वार होय. भोग्य 
णि भोक्ता यांचे मोहशून्य ( शाखीय पद्धतीने) ज्ञान प्राप्त झाले ३ 
ह्नसत्‌' ब्रह्माची ओळख. व प्राप्ति होते. या द्वाराने आंत 
क्तरांग द्वाराचा लाभ योगी करून घेतात. या उत्तरांश स्‌ 
सत्‌ ' बाचक सौर ब्रह्म उत्पन झाले आहे. हे जान आणि कर्म, या रूपाने 
| प्रकट होते. ह्या सर्व जगताला कर्माचा आधार आहे, व या 
ष्टीची उत्पतति, स्थिति व ळय ही कार्ये होतात. कमेरूपा (संज्ञा) 
ही सूर्याची भार्या आहे. ही आसक्ति उत्पन्न करणारी आहे 

झन हे या “सत्‌ ' ब्रह्माचे दुसरे अंग आहे. हे ज्ञान बरा 
असून कर्मांशी संग मुळीच ठेवत नाही. तथापि ह्या ज्ञानात अङ्गि 
मानाचा पुष्कळ अंश असतो म्हणून साधकांने कर्मापासून ब ज्ञाना: 
पासून उत्पन्न होणारा जो मोह याचा त्याग करून ज्ञान ब 
कर्म यांची ऐक्यता करावी म्हणजे सट्रप रविवाचक ब्रह्माला प्रस्न 
करून घेऊन त्याची प्राप्ति करून व्यावो, हे दुसरे द्वार होय. 
याळा उत्तरांग द्वार म्हणतात. हे द्वार प्रात करून घेऊन ते. 
ओळांइून गेल्यानंतर पूर्वांगापासून निघालेला आनंदमय (प्रण आणि | 
समभाग प्रकाशक ) भसा जो विष्णु त्याचे दर्शन होते. हे वैष्णन 
रद समरूपाने सब्य, असत्य, या सत्यासत्यात्मक्ग (सत्‌ ब्रह्म व असच्‌ 
जहम यांच्या) योगाचे ठायीं राहते. हे दोन प्रकारचे असते. ढद्ष्मी 
र शोभाल्मक्रारूप व यशोरूप, हे ते प्रकार होत. शोभेने मोहित | 
झालेले असत्‌ ज्म ब त्या असत्‌ त्रझाचा आधार जे सत्‌ ब्रह्म ही | 


|) 


E 


१९२ 


ल्मशोमेने जीवास मोह घाळतात. जेथे ढक्ष्मो तेथेच पशहे र 
ह्या बक्ष्मीचा वाळक जो बिष्णु तो साम्यावस्था उत्पन्न कलो 
आनंदभोक्ता व सद्‌ अप्तदाचा संयोग करणारा आहे, त्याडाच र ् 
ह्म असे म्हणतात. हे आनंददायकद्वार गणपतीच्या पुरक क. 
आहि. या दाराची प्राप्ति करून घेऊन मुमुक्ष ( मोष यी 
मार्ग ) पुढे चाळे लागळा म्हणजे दक्षिण अंगांवून शशी | 
५ अन्यक्त १ नामक श्र्ष्ट नेतिरूपक, जे दोव ब्रह्म ते दृग्गोचर ण १ 
नाहींत ' असे प्रतिपादन करणारे हे * अव्यक्तरूप ' रांव 
नाहे. हेदी माया संसर्गाने दोन प्रकारचे होते. (१) पार्वती ख 2 
महामाया आणि (२) मोढ्युन्य शंकर हो ती दोन रुपे होत. त 
» दोघांचा संयोग करणे ( मोहरूपो माया ब मोहृशून्य र प्या 
दोघांचा संयोग करून मेदनाश करणे ) याळा महेशान ( ब 
रह्म म्हणतात. हे अग्पक्त स्वरूपाचे असून दक्षिण द्वाराचे ). E 
आहे. या द्वाराचाही अधिगम करुन मोक्षार्थी मार्ग पुढे गेळा मह 
मागे सांगितलेल्या चारी ब्रह्माचा ( असत रूपशाम्तत्रहम सौ 
रौरन्रह्म, सद भसत साम्यभावस्वरूप वैष्णव ब्रह्म ब स ठी 


मेदाभाव-रूप शांकर ब्रह्म या सर्वांचा ) भेदनाश करून ` असत्‌ 
इकरूपाने संयोग उत्पन्न करणे हा रवानद ब्रह्माचा स्वभाव ग 
हे ब्रह्म स्वसंवे्य आहे; व या सवंश्रेष्ट ब्रह्माचे ज्ञानविज्ञान ला 
योगाने मात्र होते. हेच गणपतीचे चतुर्द्ायुकत ब सर्व सिदि दे 
स्वानंद नावाचे ब्रह्म भाहे. च 
खत :- शोनका ! पूर्वं द्वारावर राहणारे टक्ष्मीनारायण यांन 
आपल्याळा राहण्यासाठी भनेक क्षेत्रे गणेशसाक्षित्वाने उत्पन्न केल | 


~ 


१९२ 


याचप्रमाणे दक्षिण द्वारस्थ शक्‍्तिशिवांनी, पश्चिम द्वारस्थ 
mR उत्तर द्वारस्थ महीवराहांनी आपापल्या संप्रदायांसाठी 
ou ब्र गणेशाच्या अनुरेने पुष्कळ क्षेत्रे निर्माण केलो 
क्षत्रे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हे पुरुषार्थ गणेशानुज्ञेने 
a , यांतीळ कांही क्षेत्रे तात्काळ फळ देतात व कांही क्रम 
साध्य करून देतात गणपतीच्या मयूरक्षेत्रामध्ये सवे 
गणपति हा शुंडाधर, चतुर्भुज, लबोदर, विशालाक्ष, 
शाकुशधर, नामिशेष ( नाभीच्या ठिकाणी शेषनाग आहे 
वो), कर्ण. हा असा आपल्या तेजस्वी ऐश्वर्याने स्थित. 
हह. यात्या डाथ्या अंगाडा सिद्धि दोन्ही हातानी चवरी घेऊन ' 
| अपा सेवा करते उजव्या अंगाला ज्ञानरूपी बुद्धि सुगंधि वस्तु ` 
अपण करीत असते. गणपतीच्या संमोर मूषक व मयूर 
असतात. पाठीमागे प्रमोद, मोदकादि गण असतात. हे 
सांगोपांग स्वरूप मुख्य आहे. पूर्वद्दारावरीळ ढक्ष्मीनारायण 
गणेशाचे मानस पुत्र आहेत. यांचे ज्ञान करून घेऊन गणेइा- 
| माणेच यांचीही पूजा करावी. 
द्वारयात्रा ब त्यापासुन प्राप्ती 


| द्रपद खुद्द प्रतिपदेपासून द्वारयात्रेठा आरंभ होतो. पहिल्या 
| दिवशी द्वार यात्रा करावीं. येथे ठक्ष्मीनारायण राहतात, यांच्या 
| ताने धर्मनामक पुरुषार्थ साध्य होतो. दुसऱ्या दिवशी दक्षिण- 

रात्रा करावी. येथे पार्वतीशकर हे गणेशाचे मानसपुत्र राइतात. 
पांच्या पूजनाने सर्व अर्थ साध्य होतात, तिसऱ्या दिवशी परिचिमयात्रा 
करावी. तेथे रति आणि काम हे गणेशमानसपुत्र राइतात. यांची : 
ग केळो असता काम नामक पुरुषार्थ सिद्ध होतो. चवथ्या दिवशी 


१९९ 


म्हणजे चतुर्थीला उत्तरद्रारावर महीबराइ नामक (व ' 
मानस पुत्र राइतात. व्यांचीही प्रजा विधिपूर्वक करवी वसू) र 
मोक्षनामक पुरुषार्थ साध्य होतो. ह्या चारही दिवस दो १ 
माघ झुक्ळ पक्षांत किंवा जमल्यास, प्रत्येक महिन्याच्या श 
द्वार्यात्रा करावो. किरा इष्ट वाटतीळ छया चार दिवस 
करावी. अगदीच सामर्थ्य नसेळ तर स्वतः अथवा दात्र | 
दिवस तरी ही दवारयात्रा करावी. येथे हे ध्यानात ठेवले ल रकः 


$ 
श्र 
Ei 


घर्म हा सर्व सिद्धि देणारा पुरुषार्थं आहे. अर्थ ह भ 
देतो. काम नामक पुरुषार्थ सौख्य देतो आणि मुक्ति ब | 


आनंदावाप्ति देते व दुःखाचा नाशा करते. धर्म नामक 
समान स्थिति उत्पन करणाऱ्या विष्णूच्या स्वाचीन आहे. धरई अरे 
तरच पुढचे सर्व पुरषार्थ साध्य होतील. अर्थ हा पुरुषा सुई 

देणाऱ्या झाब्प्रसिद्व शंकराचे स्त्राचीन आहे. धर्मनिष्ेने इर | 
झालेले सामर्थ्य कांही विलक्षण असते. काम नामक पुरष रनने 
स्वाधीन आहे. धर्मनिष्ठ पुरुषाला सामर्थ्य प्राप्त झाल्यानंतर तो दसः | 
च्यास दुःख न देतां आपल्यास सुख देणाऱ्या सात्विक विषयांचा मो 

योग्य भोग घेतो. मोक्षनामक पुरुषार्थ शुक्ळ गतीने ( देवयानमार्गने) | 
प्राप्त होतो. झुक्लगतीचे आधिपत्य सूर्याकडे आहे, म्हणून मोक्षाचा 

अधिपति जो आत्मा तो सूर्यरूप आहे. धर्मनिष्ठ पुरुष समर्थ होउन | 
मग आपल्या सात्विक इच्छा परिपणे करतो ब नंतर तृष्णार्‍न्य होतो, | 
ठष्णायून्य झाल्यावर ज्ञान होते, व मुक्ति मिळते. अशी या द्वाराय । 
अधिपतींची व्यवस्था आहे. हे मयूरकषेत्र प्रळय झाला तरी नाही 
(अक्षर) खरूपाने राहते, हे मागे तुझांस सांगितलेंच आहे. श. 
क्षेत्रांत सवे देव, सर्व देवता, सवै सुनि, सर्व सिद्ध, सर्व झ्ेत्रे स 


१९५ 


पे यांची बसति असते; ह्मणून या क्षेत्रांत साधकाचे नित्य वास्तव्य १ । 
झ्ञाळे तर निदान कांही दिवस, किमानपक्ष एक दिवस तरी पी 
ले तर, ब द्वारयात्रापूर्वक गणेशपूजन विधिपूर्वक झारे तर साधः | न 
काच्या सै मांगलिक इच्छा तृप्त होतात, इतकेच नव्हे तर भतिपाणौ 


' पुरुषारे नकळत या क्षेत्रांत येऊन एक द्वरयात्रा जरी सिद्ध केळी, तसी | 


लाच्या सर्व पापांचा नाश होउन तो ज्ञानमार्गाळा लागतो, या क्षेत्रांत | 
कोणत्याही शहाण्या पुरुषाने कोणत्याही प्रकारचे निषिद्ध आचरण | 
करू नये. कारण येथे केलेल्या पापाला नष्ट करणारे ब पाप्याला प्राय- 
श्रित देणारे दुसरे क्षेत्र नाही, किंवा दुसरा मागैही नाही 


fi 
मयूरक्षेत्र व दंडकारण्य ही नांवे पडण्याची कारणे 


सूत : - श्रोतेहो ! या क्षेत्राळा मयूरक्षेत्र असे नांव पडण्याचे 
कारण इतकेच आहे की, येथे गणेशमूति प्रकट झाडी ती मयूरा- 


| रूढ होऊन प्रकट झाली. मयूरक्षेत्र ज्यांत आहे अशा या अरण्याळा | 
| दंडकारण्य हे नांव पडण्याचे कारण असे आहे की, येथे दंडाच्या 
हणजे कर्मबिपाकाचा अरण्य ह्मणजे अमाव असतो. कारण येथे 
| गोाब्र्माची असति आहे. दंडाचा अमात्र येथे हाणून याला दंडका- 
| एय म्हणातत. या असण्याने मूर्त स्वरूप घेऊन गणेशाची पूजा केली 


| झणुन "णपतीने येथे या अरण्यात राहण्याचे आश्वासन दिले. म्हणून 
| ये गणेर्रम्हाची नित्य बसति आहे 


E 


k 


१९६ 


मय्रक्षेत्री उपासना केलेल्यांचे 
चार द्वारांची यात्रा व फलश्ुति 
खत :- एकदा एका अरण्यात एका ब्राम्हणाच्या 
दुष्ट लोकांनी अडबिले असता, आपल्याला त्यांच्या हातून 
_ कांही उपाय नाही असे पाहून, व्या दृष्टांस ती दुदैवी ही 
¦ आजपासून पांच दिवसांनी मी तुमची इच्छा परिपूर्ण करीन, 
मला जाऊं था. ' ह्याप्रमाणें. बचन देऊन ती त्यावेळी 
मग तेथून ती रडत रडत मयूपऐशक्षेत्राा गेडी, तेथे गणेशतिभरीत ३ 
करून ब गणपतीची पूजा करून, पूरवद्रारावरील शक्ति देवीची 
पूजा केली. नंतर पुनः मयूरेशाची तिने अचा केही 
गणेशस्मरण करीत पांचव्या दिवशी घरी गेली. कारण त्नि 
दुष्टास वचन दिले होते. ते लोक पांचव्या दिवशी येतात न 
तो ते अग्नीने जळून खाक झाले ! नंतर तिची गणपतीवर दृढ 
बसळी आणि रोत्रटी ती पतिश्रता आपल्या पतीबरोबर 
झालीं. याचप्रमाणे मद्र देशाच्या राजाला त्याच्या दत्रंनी अत्यंत 
दिठी, तेंव्हा त्याने मयूरक्षेत्री दक्षिणद्वाराची यात्रा भक्तिपूवक 
आणि स्त्रनगरीत जाऊन सव॑संकटमुक्त झाला. तशीच पश्चिमद्दा 
यात्रा केल्यावर एक वैय संकटविमुक्त झाला व एक शूद्र उत्त 
यात्रा करून मोक्ष मिळत्िता झाला. चार द्वाराची यात्रा करून एक | 
अत्यंजही मुक्त झाला ! या क्षेत्रांत भेरदर्दानाने अंगात संचार 
, असलेली सुते निघून जाणे, नीलकंटदर्शनाने बिविधबाचा ना 


१९७ 


त्रासाच्या ( सांबाच्या ) दर्शनाने राक्षसांचा संहार करता 
झो आगि रोग नाहीसे होणे इत्यादि अनेक संकटांचा नाश मवूरेश- 
ने ब तयाचया अनुम्रहाने तेथे राहणाऱ्या देवांच्या दर्शनाने 
याचप्रमाणे गर्मागाराच्या ( गाभाऱ्याच्या ) चारी द्वारांची यात्रा 
ह शठी असता, बुद्दिप्रातति, पापविभोचन, गेलेली संपत्ति पुनः 
ळे सहज व लीलेने साध्य होतात. 
मयूरक्षेत्र माहात्म्य वर्णन 


बूत :- खंडी मुनीने देवास सांगितले :- जे लोक सकाम 
र्ति करतात त्यांना गणेशाच्या स्तानंदनगरीत जाता येत नाही. पुण्य 
हवय पुष्कळच केला असेल, तर सकाममक्तास कैलास, वैकुंठादि 
हेक मिळतात; पण पुण्यसंचय संपला हाणजे त्यास पुनः कर्मभूमीबर 
पे लागते. 

खत :- या मवूरक्षेत्राच्या बाहेर चारी दिशांस जी भूमि आहे, 
तिठा देवभूमि असे ह्मणतात. त्या भूमिचापुद्धा इतका पुण्यप्रभाव आहे 
क्री, तेथे कितीही मोठा पापी पुरूष गेला आणि दैवयोगाने मरण 
पाक्‍ला) तर तो सवेपापविमुक्त होतोः इतकेच काय, पशुपक्षसुद्वा जर 
गा भूमीत पंचत्व पावळे, तर पुढच्या जन्मी श्रेष्ठ मनुष्यकुलांत जन्म 
गणेशभक्त होतात आणि अती मुक्त होतात. या क्षेत्रात सिद्धि, 
द्वि, सर्ति, लक्ष, टाभ, भ्रामरी इत्यादि देवता, तसेच मयूर, मूषक 
प्रमोदादि गण, तसेच पूवे दिशेला घमंप्रवतेक विष्णु. दाक्षिण दिशेला 
' अर्ध देणारा शंकर, पश्चिम दिशेला कामना पूणे करणारी शक्ति, 


De 


अ 


El 


१९८ 


उत्तरेठा मुक्ति देणारा सूर्य, हे चार मुख्य देव न 
मक्त, हे गणेरासेबनामध्ये एकनिष्ठपणाने रममाण होऊन न 
आहेत, अष्टविनापक, अष्टमाता, झुक्ठ ब कृष्णचतु्थी, शमी 
मंदार, दूर्वा व सर्व दिक्पाल हेही मयूरेशसेवेमध्ये आपल्यास 
धन्य मानून घेत आहेत. विदर्भातील वक्रतुंड, पेलली नगर 

बल्लाळ, विदयापुरस्थ हेरंब, पारिनेरस्थ विद्नेश, गंगातटस्थ भाड 

स्थावरक्षेत्रस्थ चिंतामणि, सिद्दिक्षेत्रस्थ सिद्धिविनायक, मणिपुर 

तीळ भहागणपति, याचप्रमाणे सर्व आर्यवर्तातील गणपति, या 
मयूरेक्षत्राच्या गर्भागारांत राहून, भक्तांचे इष्टकाम 

असतात. तसेंच, देवागारांतही ( देवघरांतही ) सुब देव आपापल्या 
क्षेत्रांसहवतेमान येथे रह।त असतात. याचप्रमाणे राम, लक्ष्मण, व्यास, 
नरहरि, वामन, मऱ्स्य, बुद्ध, हयग्रीव, कूर्म, परशुराम, कपिळ 

नारद, कर्ती, ऋषभ इत्यादि अनंतदेव व अनंतभक्त गणेशाची 
रजा करीत असतात हे समे पुण्य पुरुष आहेत, म्हणून सामान्य 
भक्तांनी यांचीही पूजा करावी. या क्षेत्रांत जी गणेशकुंडे आहेत, तेथे 
भारतवर्षातील सर्वे नद्या आपल्या मुख्य खरूपाने राहतात, 
चंद्रासह सर्व ग्रह व नक्षत्रे वासुकीप्रमुखनाग हेही येथे वस्ती करून 
राहिले आहेत. प्रहांची पूजा त्या त्या ग्रहदाच्या वारी ( दिवशी ), 
पौर्गिमेळा राहू, अमावस्येला केतु, अष्टमीळा भेरब ( भूतप्रेताचा नाश 
करणारा ), दशमीला चोरादिकांचे भय नाहीसे करणारे दशदिक्पाढ, 
पंचमीला सवे व्याधि, आणि संकटांचा नाश करणारे नाग, एका. 
दशीळा द्रव्य देणारा कुबेर, त्रयोदशीला धर्मबृद्धि करणारा यम 
ह्यांची पूजा विहित आहे. असो; असे येथे अनंतदेव, अनंतत्रपि, 


अनंतभुवनातील अनंत सिद्ध, भष्खघु, एकादरारुद्र व द्वदशात् । 


| 
x 


१९९ 


करीत असतात. लांचे वर्णेन किती करावे. सर्व क्षेत्र 
नान तन्मय झाले आहे; म्हणून येथे राहणाऱ्या 
प कोणव्याही प्रकारचे पातक करता उपयोगी नाही. एका 
{ह यःक्विचित्‌ अगदी लहान पाप येथे केले होते तर ह्याला 
रांनी शंभर वर्षेपर्यंत अग्निचक्रांत जळत ठेवळा होता ! 
त्रे केलेले पाप मयूरक्षेत्रामध्ये नाद्दीसे होते; पण या क्षेत्रांत 
ले पाप नाहीसे करण्याळा साधन नाही. 


धर्मध्वज वेइयाची गोष्ट 


सत :- पूर्वी धमेध्वज या नावांचा एक धनलोमी वैश्य होता. 
ने द्रव्यळोभाने आपल्या बापासही विष घाळून मारले होते! तो | 
दा यदच्छेने मयूरक्षेत्री आळा. क्षेत्रमूमीत व्याने प्रवेश केडा, 
का त्याच्या पापांस त्याचे शारीर सोडून क्षेत्राबाहेरच रहावे लागले. 
ही पा हा वैश्य बाहेर येण्याची वाट पहात होती. पण देवयोग 
असा विचित्र की, मयूरक्षेत्रात असतांना या वैश्याने कोणत्याही 
हढेवे पातक केले नादी व गणेशायात्रा पूणे करून तो बाहेर गेला, | 
ठरा याची वाट पढात असलेल्या पापांस त्याला स्पर्शी करता येईना. | 
यांनी विचार केळा की, याला थोडेसे विन्न उत्पन्न केले म्हणजे हा | 
ढान पाप करील आणि मग आपण याच्या शरीरामध्ये प्रवेश करू. 
बा वैऱ्याने काही माग आक्रमण केल्यानंतर त्याळा चोरांनी गाठून 
याचे द्रब्य हिरावून नेले. द्रव्य गेलेले पाहून त्या वैश्‍्याळा पाप 
करण्याची बुद्धि उपन्न झाळी. पण साच्या सुदैवाने त्याला एका 
्रह्मणाची गाठ पडली. ब्राह्मणाने त्याला सांगितले की, तुझी पूव 
। परापे तुळा पुनः पापमार्गात ढकलणार आहेत तेंव्हा आपल्या | 


| 


Et OT 


(अन NEVE 22. 


66 | 


२०० 


बायकामुळांस घेऊन तूं मयूरेशपुरीला जा म्हणजे तू दास्यात | 
"होशील, वैश्यास हा उपदेश चांगला वाटून त्याने न 
केले... तेंब्हांही क्षेत्राबाहेर त्याची वाट पाहत असलेली पे 
मोक्याच्या अभावाने नाहीशी झाली आणि तो बेश्य दुः मुन 
जाळा, एवढेच नाहीतर अंती तो ब्रह्मभूत झाला, 


धर्मनिष्ठ व देवप्रिय ब्राह्मणाची कथा 


खूत : - अंगिरसकुळांत धर्मनिष्ठ असा देवप्रिय या 
एक गणपतिभक्त मोक्ष मिळावा या हेतूने सर्व कर्मे विधिपूर्वक 
असे. निष्काम कर्माचरणाने चित्तशुद्धि होते यासाठी त्रहमज्ञानाचे 
श्रवण करण्याला प्रारंम करण्यापूवी चित्तशुद्धि होण्याकरतां 
निष्काम कर्म करावे. असो; हा देवप्रिय ब्राह्मण चित्त 
यात्रा करण्यास निघाला. त्याने अनेक यात्रा केल्या. एक मयूर 
क्षेत्राची मात्र त्याची यात्रा राहिली होती तीही पूणे काण्याचा त्यान 
संकल्प केला; पण देवयोगे त्याचनेळी त्याचे दव्य चोरांनी डून 
नेले; तयापि थाने आपला संकल्प सोडला नाही. भिक्षाबृत्ति 
यात्रा संपादन करण्याचा त्याने निश्चय केला. तरी दुदैवाने त्याची 
पाठ सोडली नाही. तो तापाने आजारी झाछा. तथापि संका 
एकनिष्ठ राहून अगात ताप असताही भिक्षा मागत मागत मयूरी 
हा द्विज आळा. हा ब्राह्मण आपल्या संकल्पापासून ढळत नाही असे 
पाहून विश्नेशांनी त्याचा ताप नाहीसा केळा व ल्याला पुष्कळ य 
दिले. हे सर्वै देवाचे करणे आहे असे समजून तो भक्तिने आपले 
क्षत्रयात्रा संपादिता झाला आणि गणेशभजन अखंड ठेवल्यामुळे 
खानंदवासी झाला, के. ग क| 


२०१ 


भ नावाच्या x 
सुल क्षत्रीयाची कथा गणेञाच्या 
एकाक्षरी तारक मंत्राचे वर्णन 


भाणखी एक गोष्ट सांगतो, ऐका: 

बाचा क्षत्रिय अंगदेशावर राज्य कंत ha या 
मयूखेत्राचे माहात्म्य सांगितले, तेंव्ह्य ती यात्रा करण्याचा स्याने लि र 
केश आणि तो यथाशाक्न पारही.पाडला. पुढे दर वर्षास तो द 
रावी वारी करीत असे. पुढे कांही काळानंतर त्याला अज्ञी बुदि 
उद्न्न झाली की, खरोखर पाहता सर्वे क्षेत्रास काशीक्षित्र हे मुख्य 
आहे. ते शंकराचे क्षेत्र आहे. अर्थातच हे कमी योग्यतेचे असले . 
पाहिजे. भसा विचार करून ल्याने ममूरकषेत्राच्या वारीचा नियन 
सोडून दिळा व काशीयात्रेला निघाला. दैवयोगाने रोग उत्पन्न होऊन' 
बरेच त्याचा अंत झाळा; पण पूवेपुण्य मोठे होते ह्मणून त्याळा 
कार्शक्षित्रातच ब्राह्मणाचा जन्म प्राप्त झाला. या जन्मांतही द्याने 
ुष्यसंचय मात्र केला. शेवटी ह्मणजे अंतःकाळी विश्‍वेश्वराने त्याळा 
गणेशविषयक एकाक्षरी तारक मंत्राचा उपदेश केळा. भूदेवहो ! 
ह तारकमंत्र कसा आहे तें तुम्हास सांगतो, महब्द्रह्म झणजे ब्रह्मदेन 

याचे खरूप बिंदुमात्र आहे. तो ब्रह्मदेव ` ग ' या भक्षरामध्ये ' ग्‌ ? 
हजे ब्यजन आहे तत्स्वरुप आहे. सर्वप्रबतक विष्णु हा ब्रह्मदेवाचा 
| प्रक “अ? या आकाराने 'ग' या अक्षरात राहतो. या 
| दोघांचाही संहारकर्ता जो शकर तो अनुस्वार रूपाने या मंत्रात स्थित 
| हाह आहे. या सर्वांच्या आत्म्यात असणारा सूर्य अनुनासिक रूपाने 
मंत्रात वास्तव्य करतो आणि या चोधांस देहरूप करणारी जौ 
शक्ति तो ऊन्कार खरूपाने ' गं ' या मंत्रक्षराच्या आधी असते. 


_ ह्मणतात. ह्या 


२०२ 


या सर्वांचा जो एक भाव, एक सत्ता, त्याळा वेदामध्ये ग 
८ ३ गं › तारक मंत्रापासून इतर सरव मं 
आहे. द्या मंत्राची दीक्षा खतः शंकर काशीत राहणाऱ्या पुण्यवान 
देतो. मुनिहो ! हा तारक मंत्र त्रह्भूयत्व प्राप्त करून देतो, 
मनुष्याला काशीत मरण प्राप्त झाले तरी सर्वासच मुक्ति मिळते 
भाग नाही. नेहमी उत्तम, मध्यम, अधम आणि अ 
प्रतीचे लोक प्रत्येक शिष्यसंप्रदायात असतात. ( १ ) यांत 
पापी, केवळ विषयोपमोगाकरता कर्म करणारे, जे शिष्य 
त्यांना अधमाधम ह्मणतात. त्यांना अर्थातच त्यांच्या कः २ . 
ह्मणजे सुख फारच थोडे मिळते; पण हेच पाहून त्या 
पुण्यकर्म प्रवृत्तिच नाहीशी होते ! ही पुण्य कमैप्रवृत्ती जि 
ह्मणून (सरूप ) पुण्यात्मक कर्माचे फळ एकच प्रकारचे 
मुक्तिरूप असते असे करुणाघन शा्र सांगते. शाखनाचा ! 

मोक्षासारखे फळ मिळत आहे ह्मणून तरी सामान्य लोकांची 
पुण्यमार्गाकडे वळावी. (२) समाजळञ्जेस्तव किवा राजदंडा 
भयासाठी मात्र जे लोक सत्कर्म करतात त्यांना अधम ह्मण 

त्यास अधमाधमापेक्षा सत्कर्माचे जास्त फळ मिळते. (४) 
बुद्धीने पुण्य कर्म करणारे लोकास मध्यम शिष्य ह्मणतात, 
कर्माप्रमाणे त्यास फळ मिळते.' निष्काम बुद्धीने 
करणारे लोक उत्तम शिष्य होत. त्यांना शेवटी मोक्ष 
कृतयुगांत केलेल्या कर्माचे फळ तत्काळ मिळते. तरेतायुगांत 
कर्म बाधक नसेल तर ) कांही कालाने कर्मफ मिळते. 
पूर्व कर्माने प्रस्तुत कर्माचा बाध होत नसेळ तर ह्या 


' २०२३ 
| वत्कर्माचे फळ काही काळाने मिळते. कलियुगांत परलोका- _ 
। किबा अन्यजन्मामध्ये केलेल्या कर्मांचे समग्र फळ मिळत असते 
छोकांच्या अंतःकरणांत रुचि उत्पन्न व्हावी यासाठी विचित्र 
बोजना केलेळी असते. कृतयुगामध्ये जितके कर्म तितके फळ 
ह तामध्य दुप्पट. दवपारामध्ये तिप्पट व कळीमध्ये चोपट फळप्राप्ति 
दयानांत ठेवा की, ज्याळा आत्म्याचा अनुभव प्राप्त झाळा नाही, 
बग कधीही मोक्षप्रासि व्ह्यावयाची नाही. जसे सगळे अमर असलेले 
ब्रह्मदेवाचा दिवस संपला म्हणजे मृत्युयुक्त होतात तरी पण 
दृष्टीने अमरच अस्ततात; तसेच शाल्लांत जे पाच देव ईश्वर 
आहेत ते त्रिगुणयुक्त असल्यामुळे त्यांचाही अंत महा- 
ह्याच्या वेळी होतो ! अर्थातच त्यांनी दिलेळी मुक्तिही तशीच 
हसावयाचो ! मुक्ति जर हवी असेल तर एक स्वानंद देणाऱ्या 
गणपतीची प्राप्ति करून घेण्यासाठी तारक मंत्राची दीक्षा घेतटी 
पहिजे. तारक मंत्राचे ज्ञान झाल्यावर आपल्या अंतःकरणात योग- 
द्धि उप होते, योगाने झांति मिळते आणि भंती तो पुरुष 
गेक्षाग जातो. असो, असा हा तारक मंत्र शंकराने काशीक्षेत्रात 
क्या ल्या ब्राह्मणाळा अंतकाळी दिला, ल्या पुण्याने तो केलास 
न झाळ तेव्हा हा ब्राह्मण मयूरक्षेत्रांत जन्मास आला. तेथे त्याने 
अखंड भक्ति केळी, त्याने पुष्कळ संकटे आली तरी मयूरक्षेत्र सोडले 
नही. क्षेत्र न सोडणे याला क्षेत्रसंन्यास म्हणतात. हा त्याचा 
्त्सत्यासत ब मयूरेशभक्ति पाहून गणपति प्रसन्न झाले, आणि 
ह्याग थांनी स्वानंदसुखाचा लाभ दिळा, 


२०४ 


मंयरेश क्षेत्र माहात्म्य व तेथे उपासना 

ˆ करणाऱ्यांचे अनुभव: 

सूत :- द्विजहो ! हे मयूरेश क्षेत्र ब्रह्ममय आहे. ज्याप्रमाणे 
विश्व पंचविध ( पांच प्रकारचे ) आहे. त्याप्रमाणे, या क्षेत्रांत पाच 
तीर्थे उत्पन झाळी आहेत. गणेशकुंड, ब्रह्मकमंडळेतून उत्पन्न झाले 
तुरीया, भागीरथी, सरस्वतीं व यमुना हींद्दी पांच तीर्थे आहेत. 
पहिल्या दर्शनाने, मुक्ती व भुक्ति ( मोग ) देणारे, दुसरे स्नानाने | 
मुक्ति देणारे, तिसरे स्नान करून स्वर्गसुख देणारे, चवथे तीन | 
दिवस स्नान केल्यानंतर खगै सुख देणारे, अशी ही पाच भिन्न फळे. 
देणारी तीर्थे आहेत. असो; एकदां गणपतीच्या दरीनाकरता आहे 
ब्रह्मदेव महाकुंडांत स्नान करून गणपतींचे स्तोत्र म्हणू लागढा 
स्तोत्र समाप्त झाल्यावर गणपतीची त्याने भानंदाने पूजा केली. 
पण प्रदक्षिणा घालतांना त्याचा एका कमंडळूला पाय लागळ, | 
ती नदी पुनः कमंडळमध्ये भरून ब्रह्मदेव घेऊन चालळा, कें | 
गणपतीनी सोगितले, * माझ्या प्रभावाने ही नदी उत्पन्न झाली 
ही नदी येथेच राहूं दे. त्यांतील एक कमडलुभर पाणी 
तूं जा.' याबरून तेथे गणेशाच्या प्रसादाने ही नदी उत्पन्न झा 
आहे है कळते. ब्रह्मदेवाने त्याप्रमाणे केले ब निघून गेला. 
ठाऊकच आहे की, एकदा ब्रह्मदेवाने आपली कन्या जी ! 
तिच्याकडे वाईट दृष्टीने पाहिले. तेंव्हा सरस्वतीने गणेशाचे 
केल्यामुळे ब्रह्मदेवाच्या बुद्धीत धर्माचा प्रकाश पडला. त्याला पः 
झाळा आणि आपल्यास भ्रष्ट मार्गाने जाण्याची प्रेरणा १ 
काम त्याला “ शंकर तुळा अग्नीमध्ये जाळून टाकील. 
ब्रह्मदेवाने शाप दिला. पुढे आपल्यास जुद्ध करून 


' प त्रहदेव शुद्ध झाला नाही. याच कार्यांसाठी सूर्याने स्वदेद्ापासून 


२०५ 


देवने प्रमुख देव आणि प्रमुख ऋषी यांस बोलाविले 
॥ यांत सर्व हकीकत सांगितली. नंतर सर्वानी मिळून साडेतीन 
कोटी ने उत्पन्न केळी | या तये क्षेत्रांत ब्रह्मदेवाने स्नान केले, 


रमेश, आदिमायेने सरस्वतीला, शंकराने नमैदेला ब विष्णूने 
्रगीरयीळा निर्माण केले. या प्रत्येक नदीत ब्रहदेवाने स्नान केले, 
एतु त्हमदेव कांही शुध्द झाला नाही. नंतर देव पुनः चितामग्न झाले. 
पुढे त्यांनी स्तुति केल्यामुळे त्रिगुणांचे बीजरूप जे तुरीय ते क्षेत्र 
इतन झाले. त्याची ब्रह्मदेवासह सर्वे देवांनी स्तुति केली ब प्रसन्न 
होऊन त्या तुरीय तीर्थाने ब्रह्मदेवास पवित्र केले; आणि ते तुरीय- 
क्त्र गणपतीची सेवा करीत तेथेच राहिले. याळाच तीर्थराज असे 
हणतात. या तीर्थाची देवांनी उत्तम तऱ्हेने स्तुति केळी तेंब्ह्या ते 
तीथ मूर्तिमंत प्रकट होऊन देवास इष्ट असे बर देते झाले व देवानीही 
त्या तीर्थाचे नाव सवतीर्थ असे ठेवले. या तीर्थात स्नान केले ह्मणून 
एका ब्राह्मणाचा मूर्खं मुळगा बुद्धिमान झाळा. सुरथ नांवाचा माळवी 


, राजा राज्य करीत असता त्याच्या नगरीवर बिदभराजाने स्वारी केली 


आणि त्याचा पराभव केळा.' सुरथाने अन्य राजांचे साह्य मिळवून 
बिदर्भराजाचा पराभव करण्याचा प्रय'न केला, परंतु तो विफळ झाला. 
ेंह्या सुर्थाला वनवासाचा प्रसंग आला. पुढे ब्राह्मणांच्या सांगण्या- 
वरुन तो मयूरक्षेत्राला आला आणि सवै तीर्थामध्ये भक्तिप्रूवक स्नान 


| रिज मरम्मत शंकराचे ब गणपतीचे पूजन करून ब प्रसाद घेऊन 


परत गेळा. त्याने पुनः सेन्य जमविले, तेव्हा गणेराप्रसादाने 
सयाला विदर्भाचा पराभव करता आळा आणि पुनः तो राजा 
स्वराज्याचा स्वामी झाळा. पुढे त्याने गणेशभक्ति अखंड ठेवली | 


२०६ 


ह्मणून तो स्वानंदवासाचा अधिकारी झाला. असाच अनुभव 
द्रास, फार तर काय, पण चांडाळाससुद्धा आलेला आहे 
पापांचा नाश करून पुण्याचा सच? करणारे तीर्थ जर कोठे 
तर ते सवेतीर्थ हेच होय. धनप्रिय | 
एक मनुष्य होता. त्याने द्रत्यासाठी मातृपितृहत्या, 

अशी अनेक पापें केलो होतो. विष घाळून त्याने हजारो दे 
जीव घेतला ोता. त्याचे भाषण मधुर व रूप साधूचे असे, 
सर्व डोक ल्याला फसत. पुढे त्याची सव पापे उदयास आली. 
राजाने त्याचे घरदार लुटून साळा दडकारण्यात पाठवून दिले, 
आल्यावरही व्याने डोकांस फसविण्याचा आपला धंदा सुरू 
इकदा पाळत ठेऊन एका श्रीमंत वैश्यास लुटण्याचा त्याने बेत केछ 
` ज्ञाणी पुढे व हा मागे असे मार्गक्रमण सुरू झाले. वाटेत त्यांना 
तीर्थमयी मह्दानदी लागली. तेथे स्नान करून ते. दोघेही 
पुढे वाण्यास गाठून घनप्रियाने व्याळा विष घाळून ठार 
धनप्रियही काही काळाने मरण पावा दोघांनाही सवतीर्थांचे 
झाले होते ह्मणून स्वानंद डोकाळा जाण्याचा मार्ग प्रकट 
ब अंती ते शुद्धचित्त होऊन ब ज्ञान प्राप्त करून मोकळे झाले 


मयूरक्षेत्रातील पंचतीर्थे 


खूतः- ऋषिहो ! या मयूरक्षेत्रांत पंचतीर्थ मुख्य 
््यमागी गणेशतीर्थं आहे. नंतर ज्ञान देणारे कपिळतीर्थ 
नाहीसे करणारे व्यासतीर्थ, मीमतीर्थं (येथे पांडव जो मीमे। 
तपश्चर्या करून वर मिळविला होता ब भीमासुराळा 
सामर्थ्य मिळविले होते. ) व खधर्म प्राप्त करून देणारे 


र ध- 


1 त पांच तीर्थे आहेत. या तीर्थात स्नाने केली असतां 
` श, मीम, ऋषि, व्यास, कपिल ) गाणेशात्रह्मप्राप्ति होते. 
| , उत्तरेकडील लक्ष्मीनारायणतीर्थ, हीही 
j ह उच आहेत. याचप्रमाणे उत्तरेकडील सूय संज्ञा-तीर्थं ब 
| ्रकृति-पुरूष-तीर्थं हीही तीर्थे इच्छिळेछे मनोरथ 
करणारो आहेत. याचप्रमाणे सिद्विबुद्वि, लक्ष, लाभ, मूषक, 
मैद्रळ, गात्समद, शुक, दत्तात्रय, अशी अनेक महत्वाची तीथे 
| जेत. सारांश पृथ्वीवर असे कोणतेही तीर्थ नाही की ज्याचे मुख्य 
ह मयूरकेत्रामध्ये वसति करून राहिले नाही. या सर्वाचा विस्तार 
| दद पुराणामध्ये उत्तम प्रकारे केलेला आहे ह्मणून येथे संक्षेप 
| क्रेग आहे. 


दवार गणेशाची विधियुक्त पूजा-देवकृत गणेश स्तुति 
-गणेशद्वारा कामाचे वाटप 


सूत :- येथील नित्य यात्रेचा प्रकार असा आहेः- प्रथम 
रूरेशाची सहपरिवार {जा ऊरून नंतर अष्टगण, झामी, मंदार, 
व्र, मुद्रळ, झक योगी, नंतर शक्ति, सूर्य, विष्णु, शंकर अशा 
क्रमाने या सर्वांची पूजा करावी. नंतर पुराणश्रबण करून गणपतीला 
नमस्कार करावा आणि मग धरी जावे गर्भागारातील जी देवाची 
त्याने आहेत, तेथे जाऊन प्रत्येक गणपतिभक्तांने बल्लाळ, कपिल 
। दुही, वक्रतुंड, महोदर, हेरंब, गणनाथ, विभ्नेशा, वित्नहारक, 
| झाळ्चंद्र, शकणे, अयेष्टराज, गजानन आणि महोत्कट ह्या चवदा 

गणपतीच्या विभूति आहेत. यांचीही पूजा करावी. याप्रमाणे दक्षिण, 

उत्त, पश्चिम या दिशावर गणपतीच्या विभूति आहेत, त्यांचे ज्ञान 


२०८ 


त्यांची यथासांग पूजा करावी, तसेच पुठहदादि 

ह त्यांचीद्दी पूजा करावी. याप्रमाणे सांगून डी 
नयूरक्षेत्राचे वर्णेन संपविले आणि आपण स्तब्ध राहिळा. नंतर देवांनी 
गणपतीची स्तुति केली, तेंव्हा प्रत्यक्ष वेद प्रकट होऊन त्यांनी र 
तेजल्ली ब ब्रह्ममय असे मयूरक्षेत्र प्रत्यक्ष नेऊन दाखविले तेव्हा 
देवांनी विधियुक्त पजा करून गणपतीविषयीची आपली मश 
ब्रकट केली. त्यांनी गणपतीची स्थापना भाद्रपद शुद्धचतुर्थीचे दिवशी 
ध्यान्इकाळो केली. त्याच दिवशी सोमवार व खातीनक्षत्र होते. 
माध थ्रुक्ळ अंगारकी चतुर्थीला देवांनी स्थापन केलेल्या 

चतुर्भुज, मयुरारूढ, सिद्िबुदधयुक्त, भाळचंद्र, महोदर, पाशांकुश- 
धर, शूर्पकर्ण, गजवदन, एकदत अशा खरूपानं गणपति प्रकट झाले, 
बहा देवांनी परमेश्वराची स्तुति केली ती अशी: ' हे अनादिरूपा ! 
मयूरारूढा ! खानंदनाथा ! सकल प्रकाशका ! मन ब बाणी ही 
नसतानाही, मन व वाणी यांच्यामध्ये राइणाऱ्या, गणनाथा | तूं 
स्तुतिस योग्य आहेस. आम्ही तुला नमस्कार करतो. तू अज, 
पुराण, सतेज, सर्वगामी, आनंदरूप, हृदयस्थ, चारी ब्रह्मांचा 
चालक, व सद्रूप असा आहेस. तुळा आम्ही नमस्कार करतो. ड 
आपल्या स्वतःच्या बुद्धिने प्रेरित होऊन ही सृष्टि उत्पन्न केळी 
आहेत. आणि या जगात त्वंपदरूपी सगुण ब्रह्मे आहेत, त्या सर्वांचा 
स्वामी जो त्‌ व निर्गुणरूपाने सर्वव्यापी जो तू, अशा या स्वसंवेद्य 
तुला आम्ही नमस्कार करतो. तू नित्य घुखस्वरूप आहेस. सगुण- 
निर्गुण-शून्य आहेस. समाधीमध्ये प्रकट होणारा आहेस. अयोग- 
रूपाने मायाञन्य भाहेस. त्या तुला आमचा नमस्कार असो. 
प्रभु, भक्तांस सुख देणारा व शांति देणारा, गजवदन, चतुर्भुज 


२०९ 


- रहो इर, पाशधर, सिद्धिदाता, सर्वव्यापी, सत्यसंकल्प 
सृष्टिकर्ता, सृष्टिपिता, सृ्टिइंता, दीनबत्सळ, शक्ति- 
i व, मयूरेश, मयूरध्वज, विभ्नेश आहेस. आम्ही तुळा 
{ त्‌ बर्ांचे ब्रह्म आहेस. तुझी आम्ही स्तुति काय 
बार नमस्कार करणे हेच काय ते शामचे कर्तव्य 
हिट भक्‍त आहोत, आमचे रक्षण कर.' गणपतिने 
ia टेकून त्यास दढ भक्ति दिली. ब्रह्मदेवाकडे सृष्टि 
| ह्न काम, विष्णूकडे पालनाचे काम, झंकराकडे 
{ Gn हवे काम दिले. या सर्वांस त्यांनी सांगितले की 
| नित्य माझे स्मरण करीत असावे. ' तसेच झाक्तीळा : 
ल पदार्थ उसन करून जीवाळा मोहात णी ब, 
| ` _ दर्भ करविण्याचे काम करण्याठा व कर्माचा आधार 
जा द्याळा चराचर सृष्टि धारण करण्याचे काम सां 
| होऊ देऊ नका, असे प्रभुने क > 
याच्या कार्याळा लागणारे सामथ्यं, शक्ति, स्थाने, अ 
टे) ह्यादि देऊन आपण अंतर्धान पावले देवांनीही ग 
| दन आपापल्या कायास जाण्यास संकल्प केला च आपल्या 
i रूशाची सेवा करून आपापछे कमे करण्यास ेछे, 


ची Ads ज्ञ 


मत्र तेये कांडी दिवस राइन तपश्चयी केठी आणि तो 
| तीया बेने महादेव हें पद मिळविता झाला 
| ,बपतीद्वारा कामासुराला शांतियोगाची दोक्षा 
| _ शौनकादि ऋपिंनो | कामासुराचे पुढे काय झाळे हे 
| दिवोड तिचारल्यावरून, मदाकाी इत्यादि देवीस ती सांगू | 


` तेंब्हा राक्षसमंडळात असा निश्चय झाला की, ' सर्व 


' राहणार नाही. याकरिता गिरिकंदरात जाऊन वनवासी देव 


२१० 


ागडी ते ऐका : मुद्रलाने उपदेश केल्याप्रमाणे शिव 
झ्ेत्राला गेले. विधियुक्त यात्रा करून गणपतीची त्यांनी तप 
ह्याचे भजन केले आणि एकाक्षरी मंत्राचा जप केला. देवां 
स्वरूप पाहून तिनायक संतुष्ट झाले आणि मयूरावर आरूढ हो 
देवास प्रसन्न झाळे. देवांनी केलेली स्तुति ' ऐकल्यावर 

मी शांत करतो, काळजी करूं नका, लौकरच मी कर्माचा 
प्रस्थापित करतो. ' असे वर गणपतीनी दिले. गणपति 
पावल्यावरही देवांनी एकनिष्ठेने गणपतीचे भजन चाळू 
देवांस वर मिळाल्याची बातमी आकारावाणीमुळे कामासुराळा 


मारून नाहीसे केले हणजे गणपतीचा अवतार होण्याचे 


करावा. ' याप्रमाणे निश्चय ठरल्यावर कुंभकणेप्रमुख राक्षस 
गेळे व देवांस धरून मारहाण करू लागले. देवांनी गण 

बाणीने हाक मारली, तेंव्हा मूषकध्वज, मयूरारूढ, पाशां 
तेजस्वी अश्या रूपाने हेरंब प्रकट झाले. सर्व देव स्तोत्रे 
गणपतीच्या पाया पडले, तेंव्हा ' माझे नांव विकट आहे या. 
माझे भजन करा. मी कामहीन आहे, हे ध्यानात ठेवा 
सुखापेक्षा विकटाचे प्रेम संपादन करून घ्या, ह्मणजे 
पाहण्यास तुम्ही समर्थ व्हाल. ' असा त्यांनी देवांस उपदेश 


नंतर देव निष्काम होऊन शुद्धचित्त झाले पहा की 
किंवा यश ह्या हेतूनी जी भक्ति होते, ती सकाम भक्ति 
स्वधर्म साधनाकरिता जी देवाची सेवा, हिळा निष्काम भक्ति 


२११ 


गणपतीळा प्रार्थना केली, त्याचे तात्पये हे होते की, 
धि.“ ्राबल्याने आम्हास आमचे कर्तव्यकमे करवत नाही 
६१० म आग्दास पाळता येत नाही. ' देवास त्यांनी धीर दिळा 
1 माुाबरोबर युद्ध करण्यास सिद्व व्हा अशी आज्ञा केळी. ' 
A घेऊन देवांनी युद्ध करण्यास सुरुवात केली, अर्थातच 
| र घुर शाले. देवांच्या मारापुढे कुंभकर्णाचे किबा त्याच्या 
| ब रही चाळले नाही. तै पळून कामाधुराकडे गेले ब तेजोरूपी 
j क ्वपल्यावर चाळून आल्याचा बृचांत सागू लागे, ते ऐकून 
| प्रतिज्ञा केळी की ' मी मारीन किंवा मरेन पण आज | 
| दी दोन हात करेन.? कुंभकर्णांछा विकट दिसळा असेळ तर 
असळाच पाहिजे. तेव्डा मळा मरणाची मीति मुळीच 
तरी. चढा, आपली स सेना घेऊन देवांचा समाचार घेऊंया. ' 
| रने राक्षसांस पुष्कळ बोध केला; परंतु त्याचा कांही उपयोग 
| क्ष नाही आणि राक्षससेना देवांचा पराभव करण्याकरिता शब्नान्ने 


4 


ज करून मोठ्या समारंभाने बाहेर निघाली. कामासुराला पा हिल्या- 

क्म देवांना आपल्या जीवाची भीती वाटली; परंतु गजाननानी त्यांस 
अ दिल्यावर त्यांची स्व भीती नष्ट झाली, इतकेच नः्हे तर आस्नाने 
हज करून राक्षससैन्यावर ते सवे इतक्या त्वेषाने तुटून पडले की, 

| ॥ ह्व विजयी म्हणवून घेणारी राक्षससेना रणांगणातून पळून जाऊं 
। द्वे; तयापि बलिप्रमुख देत्यसचिवांनी आपल्या वाणीने राक्षसांस 
| (तर केल्यावर त्यांचा हृछा देवांस इटविता आळा नाही. शिवाय 
ह्याकडे संजीवनी देउन पुनः जिवंत करणारा शुक्र असल्यामुळे देल 
पुनः पुनः जिवत होत आणि देवास सतावून सोडीत. विष्णु, रांकर यांनी 
या युद्धांत विलक्षण पराक्रम केले. शेवटी गणेशाचा भवतार जे विकट 


२१२ 


महाराज ह्यांच्या तेजत्वी पराक्रमाने देत्यसेन्याचा 
गाळा. कामाघुराचे पुत्र मारळे गेले आणि स्व देल 
तिकडे हाहाःकार सुरू झाठा. कामासुराने त्या दिव 


आश्चर्य उत्पन्न करणारा पराक्रम करून झंकरविष्णूस 
मूच्छित पाडले, आणि सिंहनाद करून आपल्या 


युद्धास प्रवृत्त केले. दुःप्पुर, बळी इत्यादि सचिवांस दे 
समाचार घ्यावयास सांगून कामाछुर हा गणपतीशी दूंदरयद्ग : 
करिता समोर येऊन उभा राहिंळा; परंतु गणपतीचे 
तेज, नजर ठरणार नाही अशी अंगकांति, मन हरण 
तयग हे पाहून व त्याची गंभीर वाणी ऐकून कामा पुर भे भर विग 
ज्ञाळा आणि ज्यावेळो गणपतीनी आपले स्वरूप प्रगट 
आपली ईखरी व्यवस्था समजूत दिली, धर्मनाश करून 
प्रभाव त्याच्या राज्यांत भयंकर झाल्यामुळे एकंदर विश्वाची 9 
प्रचंड हानि झाली हे त्याडा कठोर वाणीने सांगितले आणि 
ह्याचे अज्ञान, त्याची अल्पशक्तिही त्याच्या नजरेस ' 
ह्यावेळी तो पैर्यद्यन्य झाला इतकेच नव्हे पण हतप्रम, ग 
विनम्र होऊन गणपतीच्या पायांवर गडबडा लोळू Er 
करुणा भाकली आणि भक्तिपूवेक एक स्तोत्र ना 
प्रसन्न करून घेतले. गणपतीनी त्याला अखेडस्मरण ब 
दोन वर देऊन “ सकाम कर्म करणाऱ्या सत्कर्मी पुरुषांच्या 
कळ दूं उपभोगीत जा आणि माझ्या भक्तांना माझीच आठ 
होईळ असे कर ' अशी आज्ञा करून गणपतीनी काम 
(योगाची दीक्षा दिली व खस्थानी पाठवून दिले. 
विष्णुप्रमुख देवांनी परमेश्वराची एकनिष्ठेने भत्तियुक्त 


गी ३१३ 


। षे आशीर्वाद स्वीकृत केले. गणेशानेही देवांस घमेरहस्व 
र pe आणि आपण भंतर्हित झाले. पुढे देवांनी व देवरषानी 
स्थापन करून भजन-पूजन, कीर्तन आणि प्रवचन 
| िका्या साहाय्याने गणेशसंप्रदाय वाढविला. असो; ह्या 
f ती, सापना भादपद शुद्ध चतुर्थीला मध्यान्दकाळी झाळी 
क ल बार्षिक उत्सवदी भाद्रपद शुध्द चतु्थीलाच होतात, 


गणेशाचा गुणेश अबतार 


, खुत:- शौनकादि कऋषिनो ! ही कया सांगितल्यावर आदि- 
9 देवीस चक्रपाणि नामक गंडकी नगरीच्या राजाचो गोष्ट 
, हा राजा धर्मशील, दाता, नीतीपरायण, झुर व ऐश्वयवंत 
हता होता. अपत्य नाही ढीच ल्याळा एक मोठी चिंता होती. 
तर्यदेवतेची आराधना करून त्या देवतेस राजाने आपल्या उ्रा 
गमक पलीसह तप करून प्रसन्न करून घेतले. पुढे उग्ना गर्भधारण 
हती झाली. नंतर कांही दिवसांनी त्या गर्भाचे तेज सहन करण्याचे 
मर्थ उग्रेळा नाहीसे होऊन तिचा तो गर्भ जलाशयात पडला 
झ्ाने ल्या गर्भाचे पाळनपोषण केले आणि जन्म झाल्यावर समुद्राने 
रह्णाचे रूप घेऊन व्या मुलास राजाच्या हवाली केले. ब्राह्मणांनी 
द्या मुळाचे नांव सिंधु असे ठेवले. हा मुलगा मोठा झाल्यावर 
बापाची आज्ञा घेऊन वनांत गेळा व एका पायावर उमे राहून लाने 
सूर्याची दोन हजार वर्षे उग्र तपथ्या केली. आणि सूर्य प्रस 
झ्ञल्यावर त्रैठोझ्यविजय, नित्य अमृतपान हे दोन वर देऊन सूर्याने 
श्षा् असे सांगितले की, ' ज्यावेळी त्रिगुणश्यून्य परमात्मा देह धारण 
झीढ ब तुझ्याजवळीळ अमृताचे भांडे काढून घेईल, तेंब्हा तुळा 


(2९ 2 HO .... हु 


२१४ 


सांगितला. हा वृत्तांत ऐकून भाईनापास, इष्टमित्रांस व 
शोकांस. अतिशय आनंद झाला. पुढे पुत्रावर राज्यकारभार से 
चक्रपाणि आपल्या पत्नीसह देदाचे सार्थक करण्यासाठी 
?ढा. सिधुराजाने टवकरच सरे राक्षस मंडळी गोळा 
्े्ोक्यबिजय, वेदोक्ताचा डोप इत्यादि सतै आतुर 


करून आप i 
उन्मत्तपणाने सै सदगोष्टींचा तिरस्कार करीत राहिला 


सर त्रेठोक्यमर अर्थातच हाहाःकार झाळा. अधर्माचा 
करण्यासाठी व धर्माची संस्थापना करण्यासाठी परमेश्वरास 
प्रार्थनेवरून जन्म घेणे भाग पडले, या न्यायाने गणपतीनी 
उदरो गुणेश या नावाने अवतार घेतळा. सिंधुच्या ६ 
बातमी सिंधूस सांगितली. शिवाय व्याळाही पुष्कळ 
असे भविष्य सुचवून ठेवले होते की, “ तुझा अंत 
ही आपत्ति टाळण्यासाठी त्याने इजारो राक्षस युणेशाचा 
` करण्याकरता पाठविले, पण युणेशाने त्या सर्वास यमन्ोकी 
दिले. एक दिवस मरीचिनामक महायोगी गुणेशाच्या दश 

केळासळोकी आले. तेव्हा पार्वती मायामोहित झाल्यामुळे म 
आउने करून त्यास म्हणाली की, ह्या मुळावर निसः 
संकटे येतात, तेंव्हा त्यांच्या प्ररमनासाठी एखादा मुत्र 
ठेवा. ? तेव्हा मरीचि क्रपिने हा परमेश्वराचा अवतार असे स् 
तो त्या मुळाळा गणेशकवच शिकविता झाला ! एकदा 
पार्थिबडिंग तयार करून त्याची पूजा करण्यास आरंभ ३ 


२१५ 


आई मळा भूक लागलो, खायला दे ' असे बोबडे बोळ 
् घावत गुणेश तेथे आळा व लडिवाळपणाने 
वात आपल्याकडे ओढू लागला. “ही देवपूजा आटपते 
रेते ' असे पार्वतीने सांगितले, तरी मुलाची समजूत 
लाने जास्तच हट्ट धरला, बुक्की मारून ते शिवलिंग खाली 
षणि फोडून टाकले ! तेव्हा पावेतीने त्याच्या तोंडात मारली. 
` गोश आईच्या हाताला इतके कडकावून चावला की, त्यांतून 
डी रक्त बाहू लागले. हे पाहून व मार बसेल असे जाणून गुणेश 
गेळा. इकडे छिंगमग झाले हे पाहून पार्वतोळा खूप 
| 2 वाटे. ' असले पोर झाले नसते तरी बरे ' असे कपाळ 
| ती म्हणू छागो व देहत्याग करण्याचा तिने निश्चय 
ज; इतक्यात भावत धावत मुळगा तिच्या जवळ आला, त्याळा 
र ती आता काठीने मार देणार तो, गुणेशाने झांकरस्वरूप 
आरण केले. शंकराला पाहताच पावेतीने हातातीळ काठी टाकून 
हळ. तोच गुणेशाने आपले स्वरूप प्रकट केळे व पळू लागला ! 
ती लाळ मारण्याकरिता पाठीमागे धावूं लागली. याच वेळी कदम 
गावाचा राक्षस द्विजरूपाने पुढे येऊन व्याने गुणेशास गिळून टाकले. 
| र्ती तेथे आल्यावर त्याने तिळा सांगितले की, शिवाशपथ तुझा 
र्गा मी पाहिला नाही. पण नाही या शद्वाबरोबरच त्याच्या 
तेंडतून गुणेशाने उडी मारली आणि त्याढठा अशी एक 
झट्ट गावळी की, व्याच्यायोगाने तो तत्क्षणी मरण पाला, 
पमाणे गुणेशाने अनेक प्रकारच्या बाळकिडा करून आईँबापास 
कि हा गुणेश गोतमादि मुनीच्या मुलांबरोबर खेळावयास 
जाई, पण तेथे अतिशय खोड्या करीत असे. विष्णु, शंकर इत्यादि 
+ 


२१६ 


देवांनीही तेथेच मुनींची मुळे होऊन गुणेरासंगतीत सुखाचा अनुप 
बेत. द्या बाळवयातच गुणेशाने भनेक राक्षसांचा बध केटा, इकडे 
सिंधु रक्षस जास्तच उन्मत्त होऊन त्याने इंदर, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विषु 
इत्यादि देवास कारागृहात टाकले. रांकराळा नेण्याकरता 
कमळाखुराला पाठवले, तेव्हा गुगेशाने युद्ध करून कमळाघुराळा दा 
मारले, या गुणेशाचे सत्व पाहण्याकरिता इंद्राने पर्जन्य पाडून, त्रह्मदेवाने 
त्याच्या खेळगड्यांस लपवून ठेवून व शंकरदशनाळा आळा असता 
गुणेशाळा नमस्कार न करून गुणेशाला त्रास देण्यासाठी पुष्कळ खटपर 
केळी, पण युणेशाने आपल्या अमोध शक्तिसामर्थ्याने पजन्यास 
इटविले, आपणच आपल्या संवगड्यांची रूपें घेतली इतकेच नव्हे, 
ब्र स्वै चराचर खरूप झाळा भाणि श्वासाच्या प्रवाहाबरोबर त्रह्मदेवास 
भनंत ब्रह्मांडे दाखविता झाला. अशा अनेक लोलांनी गुणेश्याने 
(मयूरेशाने) आपल्या ठिकाणी सर्वांची भक्ति निर्माण होईळ असे केले, 
:. घेतळी, शिक्षा करावयास पाठविलेल्या शिवगणांस श्वासाने ढकढून 
3 देऊन त्याने रांकरालाही दाखवून दिले की, ' तू केवळ 
षराघीन आहेस.' पुढे लवकरच गुणेशाने सिधु राक्षसाचा वध 
करून स्व विश्वाची पीडा नाहीशी केलो. नंतर मयूरेशाचा 
सिद्धिबुद्धीशी गांधवे पद्धतिने विवाह झाला. 


विकट अवतार समाप्ति 


सूत :- नंतर आदिशक्तीने देवीस सांगितले की, एकदा 
सूर्याने अरुणाळा लाच्या विनंतीवरून गणेश दीक्षा दिळी, तेंब्दा 
त्याळा समजले की, हे सवे विश्व व या विश्वांतीळ देवदेवता केवळ 
गणेशाधार आहेत ब गणेझाश्रय आहेत. हे समजल्यावर त्याने 


२१७ 


र्ति सथापन केळी आणि भक्ति करीत मुख्यांशाने तेथे 
न अल्पांश्यांनी सूर्याचे सारथ्य करू लागला. एकदां 
या नांवाचा एक राक्षस सूर्याचा प्रास करून त्याला 
आला. हा राक्षस सूर्य ब छाया यांच्यापासूनच 
होता, याळ सूर्याने अनेक वर दिले. त्याचाच प्रभाव 
आुरी सुळाने बापास गिळणे हा होय! पुढे सूर्याने 
, स्मरण केल्याबरोबर तो प्रकट झाला आणि तामि्नाचा 
सूर्यास ब सर्व जगतास सुख देता झाडा, 


( विकटचरित्र समाप्त ) ई 
: oe 


HF जं 


सप्तम खंड ,' 


FE 


३ 


[ बिन्नराजचरित्र ] 

मरुतांचा अवतार व इंद्राचे कपट 

हिरण्याक्ष व ह्विरण्यकशिपु यांचा विष्णूने संहार केळ. 
दितीढा अतिशय दुःख झाले. या दुःखाचा उपशम करण्या- 
ने आपल्या पतीची सेवा एकनिष्टपणाने केळी. कऱ्यप ऋषि 
पति ) प्रसन झाल्यावर तिने त्याच्यापाशी असा वर मागितळा 


